जालना जिल्ह्यातील अंबड येथीळ ५० 
खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० 
खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२०/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: ०५ मार्च, २०२१. 


वाचा :- आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र Hala: आआसे/कक्ष३/टे-७/उपजिरु अंबड, 
जालना श्रेणी १०० औरंगाबाद मं.२०/जा.क्र.४२४४-४५/२०, दि.१८.०६.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


जालना जिल्ह्यातील अंबड येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या 


उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जालना जिल्ह्यातील अंबड येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या 


उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर उपजिल्हा रुग्णालयासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 


उपजिल्हा रुग्णालयासाठी बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२०/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य-४ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१७१५४२४९५८१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 
- Dinesh Kadam Patil 
R O S h a al | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
‘ Department, postalCode=400032, 
D | al e S h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
०७५ 4ae02d12f2c1313143ad8376755d 
Ka d a mM p a t | | 0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Date: 2021.03.05 17:25:31 +05'30' 


रो. दि. कदम-पाटील 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व pes कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य भवन, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

७. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

९. सहाय्यक संचालक ( लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

१०.सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

११.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मंडळ, औरंगाबाद. 

१२.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

१३.जिल्हा treed चिकित्सक, जालना. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२०/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य-४ 


१४.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जालना. 

१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 
१७.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१८.अवर सचिव (आरोग्य-३), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१९.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


